सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा अभियंता/ कनिष्ठ 
अभियंता संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सर्वसाधारण 
बदल्या सन २०२० 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेश क्र. मुविनि-२०२०/प्र.क्र. ११६/ऊर्जा-५ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक १० ऑगस्ट, २०२० 


शासन आदेशा:- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (१, ४ (२) व ४ (३) मधील तरतूदीनुसार विद्युत निरीक्षणालय शाखेतील 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२/शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय कारणास्तव बदली 


करण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्र. ४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे. 


अ अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 

क्र. 
hae | ? 2 8 

q श्रीम. पुनम साहेबराव शिदे, faga निरीक्षक, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, जळगांव 
कनिष्ठ अभियंता निरीक्षण विभाग, । (CH-4 चोपडा क्र. १, चोपडा-२, भडगाव 

भंडारा व पारोळा या रिक्‍त पदावर) 

२ श्रीम. कांचन समीर रामटेके, faga निरीक्षक, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, भंडारा 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ निरीक्षण विभाग, | (श्रीम. पुनम साहेबराव शिंदे, कनिष्ठ 

नागपूर अभियंता यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या 
पदावर) 

३ श्री. गणेश निरंजन तायडे, | विद्युत निरीक्षक, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ निरीक्षण विभाग, । सांताक्रुझ (चेंबूर-१ व २ रिक्‍त पदावर) 

खामगाव 

४ श्री. विजय दिवाकर घुनागे, | fagqa निरीक्षक, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ निरीक्षण विभाग, | अमरावती (श्रीम. रोहिणी साबळे, कनिष्ठ 

खामगांव अभियंता यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या 
पदावर) 

4 श्रीम. रोहिणी राजेंद्र साबळे, faga निरीक्षक, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, वर्धा 
कनिष्ठ अभियंता निरीक्षण विभाग, | (वर्धा हहर व उप विभाग या रिक्‍त पदावर) 

अमरावती 

& श्रीम. रेणूका दत्तात्रय धात्रक, | विद्युत्‌ निरीक्षक, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, वाशिम 
झाखा अभियंता निरीक्षण विभाग, | (श्रीम, अमृता चरणदास फुलझेले, 

अकोला सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणाऱ्या पदावर ) 

9 श्रीम, अमृता चरणदास |।विद्यु निरीक्षक, । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
फुलझेले, सहाय्यक अभियंता | निरीक्षण विभाग, | यवतमाळ (पुसद, दिग्रस, दारव्हा या रिक्‍त 
श्रेणी-२ वाशिम पदावर) 

८ श्री. सचिन विनायक वासाडे, faga निरीक्षक, । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ निरीक्षण विभाग, | गडचिरोली (कुरखेडा, कोरची, धानोरा या 

चंद्रपूर रिक्‍त पदावर) 


शासन आदेश क्रमांकः मुविनि-२०२०/प्र.क्र. ११६/ऊर्जा-५ 


९ श्री. अतुल शंकरराव नेवारे, | विद्यु निरीक्षक, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ निरीक्षण विभाग, वर्धा | यवतमाळ (श्री. प्रफुल्ल Tatar काळे, 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणाऱ्या पदावर ) 
१० | श्रीम. अमिता दिनेश तिवारी, विद्युतु॒ निरीक्षक, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, वाशिम 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ निरीक्षण विभाग, | (रिसोड उपविभाग या रिक्‍त पदावर) 
अकोला 
११ श्री. प्रफुल्ल जयकिडान काळे, विद्युत निरीक्षक, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, वर्धा (श्री. 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ निरीक्षण विभाग, । अतुल शंकरराव नेवारे, सहाय्यक अभियंता 
यवतमाळ श्रेणी-२ यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
पदावर) 
१२ | श्री. विनय नामदेव थेटे, शाखा । विद्युत निरीक्षक, । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
अभियंता निरीक्षण विभाग, | अमरावती (कु. निलीमा ल. निनावे, कनिष्ठ 
अकोला अभियंता यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
पदावर) 
१३ । कु. आरती अशोक दाभाडे, । fra निरीक्षक, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, जालना 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ निरीक्षण विभाग, । (जालना शहर, परतूर मंठा या रिक्‍त 
औरंगाबाद पदावर) 
१४ श्री. यो. झा. कुकलारे, । विद्यु निरीक्षक, । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, नाशिक 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ निरीक्षण विभाग, । (श्री. नारखेडे, शाखा अभियंता यांच्या 
औरंगाबाद बदलीने रिक्‍त पदावर) 
१५  । श्री. हेमंत मोहन शर्मा, | सहाय्यक विद्युत | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, धुळे 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ निरीक्षक कार्यालय, | (शिरपूर-१ व शिरपूर-२ या रिक्‍त पदावर) 
चाळीसगाव 
१६ | श्रीम. शुभांगी विजयकुमार | विद्युत निरीक्षक, =| विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, नांदेड 
पाटील, सहाय्यक अभियंता | निरीक्षण विभाग, | (श्री. पठाण, सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ 
श्रेणी-२ उस्मानाबाद यांच्या बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 
१७ श्री. आर. एम. पठाण, ।विद्युतु निरीक्षक, । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ निरीक्षण विभाग, । उस्मानाबाद (श्रीम. शुभांगी विजयकुमार 
नांदेड पाटील, सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ यांच्या 
बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 
१८ श्री. नि. प. गांगुर्ड, faga निरीक्षक, । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
झाखा अभियंता निरीक्षण विभाग, धुळे अहमदनगर (एन. एस.-४ या रिक्‍त पदावर) 
१९ । श्री. अमित प्रल्हाद नारखेडे, | विद्युत निरीक्षक, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, धुळे (श्री. 
शाखा अभियंता निरीक्षण विभाग, ।नि. प. गांगुर्डे, शाखा अभियंता यांच्या 
नाशिक बदलीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 
go. श्री. गणेश एकनाथ माहुरकर, । सहाय्यक विद्युत | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, जळगाव 
शाखा अभियंता कार्यालय, (1-३ भुसावळ शहर, मुक्ताईनगर या Rat 
चाळीसगाव पदावर) 
२१ श्री. जे. यु. गढवाल, शाखा | विद्युत निरीक्षक, । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
अभियंता निरीक्षण विभाग, । अहमदनगर (एन. एस. - ५ या रिक्‍त 
नाशिक पदावर) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः मुविनि-२०२०/प्र.क्र. ११६/ऊर्जा-५ 


२२ । कु. निलीमा लक्ष्मणराव निनावे, । विद्युत निरीक्षक, । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, अकोला 
कनिष्ठ अभियंता निरीक्षण विभाग, । (श्री. विनय थेटे, शाखा अभियंता यांच्या 

अमरावती बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 

२३ श्री. डी. के. तायडे, कनिष्ठ । विद्युत्‌ निरीक्षक, । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, पुणे 
अभियंता निरीक्षण विभाग, । (अकुर्डी/चाकण या रिक्‍त पदावर) 

मिरज 

२४ श्रीम, आर. पी. उथळे, । विद्युतु निरीक्षक, । अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत 

सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ निरीक्षण विभाग, पुणे निरीक्षण मंडळ, पुणे (श्रीम. एस. एस. पोटे, 
कनिष्ठ अभियंता यांच्या बदलीने रिक्‍त 
होणाऱ्या पदावर) 

२५ «| श्रीम. एस. एस. पोटे, कनिष्ठ । अधीक्षक अभियंता । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
अभियंता प्रादेशिक विद्युत । कोल्हापूर (कोल्हापूर शहहर-५ या Rat 

निरीक्षण मंडळ, पुणे पदावर) 

२६ । श्री. प्रतिक निवृत्ती ठुबे, कनिष्ठ । विद्युत निरीक्षक, । विद्युत निरीक्षक (उद्घाहन), मुंबई 
अभियंता निरीक्षण विभाग क्र. | (कक्ष क्र. १ स्टेशन ते एम. आय. डी. सी. 

१, ठाणे सीप्ज रोड, वांद्रे पश्चिम, एलफिन्स्टन रोड, 
महालक्ष्मी रोड, लोअर परेल पुर्व पश्चिम, 
वरळी, दादर पश्चिम या रिक्‍त पदावर) 

२७ श्री. चंद्रकांत वसंत सोनवणे, । विद्यु निरीक्षक, । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
झाखा अभियंता निरीक्षण विभाग, | सांताक्रुझ (श्री. गणेश राठोड, शाखा 

रायगड अभियंता यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
पदावर) 

२८  । श्री. शिवाजी मा. पाटील, faga निरीक्षक, । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
झाखा अभियंता निरीक्षण विभाग, क्र. | सांताक्रुझ (श्री. चंद्रशेखर जगताप, शाखा 

२, ठाणे अभियंता यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
पदावर) 

२९  । श्रीमती स्वप्नाली चंद्रकांत । विद्युतु निरीक्षक, । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग क्र. २, 
म्हाळसकर, सहाय्यक अभियंता । Sales, मुंबई ठाणे (मुरबाड उपविभाग उल्हासनगर-३ या 
श्रेणी-२ रिक्‍त पदावर) 

300 | श्री. चंद्रशोखर आ. जगताप, | विद्युत निरीक्षक, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, पेण 
झाखा अभियंता निरीक्षण विभाग, । रायगड (श्री. चंद्रकांत वसंत सोनवणे, 

सांताक्रुझ शाखा अभियंता यांच्या बदलीमुळे Rat 
होणाऱ्या पदावर) 

३१ श्री. नवीन प्र. जाधव, faga निरीक्षक, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग क्र.१, 
झाखा अभियंता निरीक्षण विभाग, | ठाणे (उपविभाग-२ gd, नेरूळ या Rat 

सांताक्रुझ पदावर) 

३२ श्री. TORT शा. राठोड, शाखा | विद्युत निरीक्षक, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग क्र. १, 
अभियंता निरीक्षण विभाग, । ठाणे (रबाळे या रिक्‍त पदावर) 

सांताक्रुझ 

३३ श्री. आकाश विठ्ठल ढाकरे, । विद्युत निरीक्षक, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, जळगाव 

कनिष्ठ अभियंता निरीक्षण विभाग क्र. | (-४ जळगाव sex विमानतळ ते अजिंठा 
१, ठाणे रोड पश्चिम भाग जळगाव या रिक्‍त पदावर) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः मुविनि-२०२०/प्र.क्र. ११६/ऊर्जा-५ 


३४ श्री. कपिल विनायकराव डांगरे, । सचिव, अनुज्ञापक | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, नागपूर 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ मंडळ व sealed | (हिंगणा बुटीबोरी या रिक्‍त पदावर) 
निरीक्षक 
३५ | श्री. राहुल हणमंत शेवाळे, faa निरीक्षक, | विद्युत निरीक्षक (उद्घाहन) मुंबई (कक्ष क्र. ३ 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ निरीक्षण विभाग, मुंबई । गोरेगाव पश्चिम या रिक्‍त पदावर) 
३६ | श्रीमती हितेश्री शैलेश समेळ, faa निरीक्षक, मुख्य विद्युत निरीक्षक कार्यालय, मुंबई 
कनिष्ठ अभियंता निरीक्षण विभाग, । (रिक्‍त पदावर) 
गोंदिया 
300 | श्रीम. शलाका विकास खैरनार, । fret निरीक्षक, । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
कनिष्ठ अभियंता निरीक्षण विभाग, | अहमदनगर (एन. एन. २ - देवळाली प्रवरा, 
गोंदिया राहूरी आणि बाभळेश्वर या रिक्‍त पदावर) 
३८ | कु. संगिता रा. रोकडे, कनिष्ठ | विद्युतु निरीक्षक, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, वाशिम 
अभियंता निरीक्षण विभाग, । (मानोरा उप विभाग या रिक्‍त पदावर) 
सांताक्रुझ 
३९ । कु. जयश्री प्रल्हाद पाटील, । विद्युतु निरीक्षक, । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
कनिष्ठ अभियंता निरीक्षण विभाग, । कोल्हापूर (कोल्हापूर शहर-१ शिरोळ, 
अमरावती जयसिंगपूर, कुरुंदवाड उपविभाग या रिक्‍त 
पदावर) 
४० | श्री. वैभव रामचंद्र deny, । विद्यु निरीक्षक, | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, जळगाव 
कनिष्ठ अभियंता निरीक्षण विभाग, । (1-५ सावदा उपविभाग या रिक्‍त पदावर) 
रत्नागिरी 
४१ कु. प्रिती wert फडतरे, | विद्युत निरीक्षक, | विद्युत निरीक्षक (Sates), मुंबई (कक्ष क्र. ५ 
कनिष्ठ अभियंता निरीक्षण विभाग, | वडाळा, अँटॉप हिल, धारावी, माटुंगा, 
मुंबई. सायन, कुर्ला या रिक्‍त पदावर) 
४२ | श्री. नितीन भालचंद्र पानतावने, । विद्यु निरीक्षक, । विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, 
झाखा अभियंता निरीक्षण विभाग, वर्धा । यवतमाळ (यवतमाळ ठशाहर, यवतमाळ 
ग्रामीण, नेर, राळेगाव या रिक्‍त पदावर) 


2. 


मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांनी बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या बदलीच्या ठिकाणी त्वरीत कार्यभार 


घेता यावा म्हणून आवश्यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन सध्याच्या पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करावे व त्यांना 
बदलीच्या ठिकाणी ताबडतोब रुजू होण्यास सांगावे. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यास रजा मंजूर करु नये. 


3. 


तसेच या आदेशान्वये करण्यात आलेल्या बदल्या रद्द करणे किंवा त्यात बदल करणे यासाठी राजकीय दडपण/ 


दबाव आणल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधीत अधिकाऱ्याविरुध्द महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक), नियम, १९७९ अनुसार 


शिस्त भंगाची कारवाई सुरु करण्यात येईल. 


8. 


तात्काळ रुजू होऊन तसा अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा. 


संबंधित सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२/शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता यांनी नियुक्तीच्या बदलीच्या ठिकाणी 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः मुविनि-२०२०/प्र.क्र. ११६/ऊर्जा-५ 


ष्‌. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२००८१३१११९५३७४१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Prashant Pundlik Badgeri 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Industry 
Energy and Labour Department, postalCode=400032, 


Prashant ae ae 


2.5.4.20=07ae22a8e7fa4047ce6ff816d85e77eec14db9 
926b325a140acf9b28bb990786, 


. . 
p U Nn d | | k B a d g e r | serialNumber=ec955e2d360e 1 fddb6abac58a9074190 
53beeceb5dbac48a78c89c588ff7 1 bef, cn=Prashant 
Pundlik Badgeri 
Date: 2020.08.13 11:26:26 +05'30' 


(प्रश्ञांत पु. बडगेरी) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला , रामकृष्ण चेंबुरकर 
मार्ग, चेंबुर (पू.) मुंबई-७१ यांना सूचित करण्यात येते की, सदर आदेशान्वये करण्यात आलेल्या बदल्यांचे 
अनुपालन एक महिन्यात होईपर्यंत वाट पहावी. तद्‌नंतर दिनांक १५ सप्टेंबर, २०२० रोजी आढावा घेवून जे 
अधिकारी त्यांच्या बदलीनंतरच्या पदावर रूजू झालेले नाहीत त्यांची यादी या विभागास तात्काळ सादर करावी. 
रूजू न होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात यावी व प्राप्त खुलाऱ्याच्या अनुषंगाने तो खुलासा 
समर्थनीय ठरत नसल्यास त्यांच्या विरूध्द शिस्तभंग कारवाईचा प्रस्ताव कोणत्याही परिस्थितीत या विभागास 
दि. ०१ ऑक्टोबर, २०२० पर्यंत सादर करण्याची जबाबदारी आपली राहील. 

२. अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, मुंबई/पुणे/औरंगाबाद/नागपूर. 
प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र नागपूर. 

४. अधिदान व लेखा अधिकारी मुंबई/ ठाणे/ नाशिक/ धुळे/ जालना/ नंदुरबार/ औरंगाबाद/ जळगाव/ बीड/ 
अहमदनगर/ परभणी/ उस्मानाबाद/ लातूर/ नांदेड/ हिंगोली. 

५. उपसचिव (ऊर्जा-५, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
संबंधित कनिष्ठ अभियंता/ शाखा अभियंता/ सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ (मुख्य विद्युत निरीक्षक यांच्या मार्फत) 

७. निवड नस्ती (ऊर्जा-५) 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. मंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


